दिवंगत संगीतकार आणि गायक स्नेहळ भाटकर 
यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांना आदरांजली 
वाहण्यासाठी "स्वर स्नेहल" कार्यक्रमाच्या आयोजन 
खर्चास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२१९ / प्र. क्र. २६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ : संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं/०२९३, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


थोर संगीतकार कै. स्नेहळ भाटकर उर्फ वासुदेव भाटकर यांच्या जन्मशताब्दी 
वर्षानिमित्त "स्वर स्नेहल" या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजन खर्चास "विशेष बाब" म्हणून 
मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये थोर संगीतकार कै. स्नेहळ भाटकर उर्फ वासुदेव भाटकर यांच्या 
जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त "स्वर स्नेहल" या कार्यक्रमाच्या आयोजनास एक विशेष बाब म्हणून 
रुपये १७,००,०००/- (रुपये सतरा लाख फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) राज्य, नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) 
(०२) राज्य, नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७) yo इतर खर्च या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. 
२७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील परिच्छेद व परिशिष्टातील अटीनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२१९ / प्र. क्र. २६ /सां.का.४ 


&. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२०२१२१४५६३४२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.02.02 12:18:31 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
झासनाचे उप सचिव 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महाळेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 
. महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

९. 


अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


१०.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


